RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg . No. MCS/ 172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक १३ ] 


[ पृष्ठे ५ 


गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ - मे ३, २०१७ / वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० एप्रिल २०१७ 

अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ . 

क्रमांक पीओएस . ३११६ / प्र.क्र . १०१/ पोल- ३. – फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ (१९ ७४ चा महा. २) ही महाराष्ट्र राज्यास लागू 
करताना, तिच्या कलम २ ( एस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन मुंबई शहरामधील वर्मोवा - अंधेरी 
घाटकोपर या मेट्रो रेल्वे मार्गावरील खालील अनुसूचीमध्ये नमूद मेट्रो रेल्वे स्टेशन व त्यांच्या मार्गक्रमणातंर्गत येणारे क्षेत्र पोलीस आयुक्त , 
बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त अंधेरी पोलीस ठाण्याच्या क्षेत्रामध्ये असेल असे निर्देशित करत आहे. 

अनुसूची 


अ . क्र . 


मेट्रो रेल्वे स्टेशनचे नाव 


अ . क्र . 


मेट्रो रेल्वे स्टेशनचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


७ 


विमानतळ रोड 


२ 


८ 


मरोळ नाका 


३ 


९ 


साकीनाका अंधेरी रोड 


वोवा 
डी.एन. नगर 
आझाद नगर 
अंधेरी 
पश्चिम द्रुतगती महामार्ग 
चकाला 


४ 


५ 


१० 

असल्फा 
११ जागृतीनगर 
१२ घाटकोपर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास गायकवाड , 


शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १ ९ ३ ९ 


HOME DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 10th April 2017 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973 . 

No. POS . 3116 /C.R . 101/ Pol-3.- In exercise of the powers conferred by the clause (s ) of section 2 
of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( 2 of 1974 ), in its application to the State of Maharashtra , 
the Government of Maharashtra hereby declares that the Andheri Police Station shall have the 
Jurisdiction over the Metro Railway Station specified in column (2 ) of the Schedule appended hereto 
and corridor through which Versova- Andheri-Ghatkopar Metro Railway ofMumbai City passes. 


Schedule 


Sr. No. 


Name of the Metro Railway Station 


Sr. No. 


Name of the Metro Railway Station 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Versova 


7 


Airport Road 


2 


D. N.Nagar 


8 


Marol Naka 


3 


Azad Nagar 


9 


Sakinaka Andheri Road 


4 


Andheri 


10 Asalpha 


5 


Western Express Highway 


11 Jagrutinagar 


6 


Chakala 


12 Ghatkopar 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


KAILAS GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ -मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


३ 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ एप्रिल २०१७ 

अधिसूचना 
मोटार वाहन अधिनियम , १ ९८८. 

क्रमांक एमएसीटी-२०१७ / प्र.क्र . ८३ / परि - ५. - ज्याअर्थी, मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९ ) च्या कलम १६५ 
उप- कलम ( १) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , मोटार वाहनांच्या वापरामुळे झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू 
किंवा त्यांना झालेली शारीरिक इजा किंवा त्यामुळे झालेल्या तिसऱ्या पक्षाच्या कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान किंवा दोन्हीही यांचा अंतर्भाव 
असणाऱ्या अपघाताच्या संबंधातील नुकसान भरपाईसाठीच्या दाव्यावर अभिनिर्णय करण्याच्या प्रयोजनासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 
हद्दीत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रासाठी एकूण ८ , नागपूर येथे एकूण ४ , पुणे व ठाणे येथे प्रत्येकी १ अशी एकूण १४ मोटार अपघात 
दावा न्यायाधिकरणे गठीत करण्यात आली आहेत . 

त्याअर्थी, आता मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) च्या कलम १६५ ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून व त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या नियमान्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्री . प्रशांत प्रभाकर राजवैद्य , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, केलापूर , जिल्हा यवतमाळ व श्री . हिदायत अली अय्युब अली, तदर्थ जिल्हा न्यायाधिश , 
लघुवाद न्यायालये आणि सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, मुंबई यांची सदस्य , मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण , मुंबई येथे त्यांनी पदभार 
स्वीकारल्यापासून त्यांच्या वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत नियुक्ती 
करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

प्रकाश साबळे , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ -१ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


HOME DEPARTMENT 


Second Floor , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 12th April 2017 


NOTIFICATION 


MOTOR VEHICLE ACT, 1988 . 

No. MACT. 2017/ C.R . 83/ Transport-5. — Whereas , in exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 165 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988 ), the Government of 
Maharashtra has constituted 8 Motor Accident Claims Tribunals for the area comprised within the 
limits of theMunicipal Corporation of Brihan Mumbai, 4 Motor Accident Claims Tribunals for Nagpur 
and 1 Motor Accident Claims Tribunal at Pune and Thane each . Total number of 14 such Motor 
Accident Claims Tribunals for the purpose of adjudicating upon the claims for compensation in re 
spect of accident involving the death of or bodily injury to persons arising out of the use of motor 
vehicles or damages to any property of third party so arising, or both . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub section ( 3 ) of section 165 of the Motor 
Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ) and rules framed under this, the Government of Maharashtra hereby 
appoints Shri. Prashant Prabhakar Rajvaidya , Ad - hoc District Judge , and Additional Sessions Judge , 
Kelapur, District Yavatmal and Shri. Hidayat Ali Ayyub Ali, Ad -hoc District Judge , Small Couses 
Court and Assistant Session Judge, Mumbai as Member ,Motor Accident Claims Tribunal,Mumbai 
with effect from the date he assumes charge till he allows the age of 60 years or until further orders 
ofGovernment , whichever is earlier . 


By order and in the nameof the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH SABALE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ -मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


५ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २४ एप्रिल २०१७ 


अधिसूचना 
क्रमांक भनिनि . २०१७/ प्र. क्र . २० / सेवा- ६. - महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी व अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधी ( महाराष्ट्र ) 
यामध्ये अंशदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या ठेवी व त्यांच्या जमा असलेल्या शिल्लक रकमा यावर तसेच १ नोव्हेंबर १९ ५६ पूर्वी खाली 
नमूद केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये अंशदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या ठेवी व त्यांच्या जमेस असलेल्या शिल्लक रकमा यावर दिनांक 
१ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३० जून २०१७ या कालावधीकरिता व्याजाचा दर दरसाल दरशेकडा ७.९ % ( सात पूर्णांक नऊ दशांश टक्के ) 
असा ठरविण्यात आला आहे 

( १ ) सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ) 
( २ ) पटवाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ) 
( ३ ) अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ) 
( ४ ) सक्तीची बचत योजना (हैद्राबाद ) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भा . ज . गाडेकर , 
शासनाचे उप सचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


क्रमांक भनिनि . २०१७ / प्र . क्र . २० / सेवा-६ 


चौक , 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक २४ एप्रिल २०१७ 


प्रति , 


महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता )-१ , महाराष्ट्र , मुंबई, 
महालेखापाल ( लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र , मुंबई, 
महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता)-२ , महाराष्ट्र, नागपूर , 
महालेखापाल ( लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र , नागपूर , 
संचालक , लेखा व कोषागारे , मुंबई , 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
मुख्य लेखापरीक्षक , स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन , वाशी, नवी मुंबई , 
उप मुख्य लेखापरीक्षक , स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/ पुणे / नागपूर / औरंगाबाद / नाशिक / अमरावती, 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे / औरंगाबाद / नागपूर/ नाशिक , 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी , मुंबई, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


राज्यपालांचे सचिव , 


मुख्यमंत्र्यांचे सचिव , 
उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , 
* प्रबंधक , मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय , मुंबई , 
* प्रबंधक , अपील शाखा, उच्च न्यायालय , मुंबई , 
* सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई , 
* सचिव , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
* प्रबंधक , लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
मुख्य माहिती 

आयुक्त , मुंबई, 
आयुक्त , राज्य माहिती आयोग ( सर्व), 
* सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन , मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२ , 
* ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
विशेष आयुक्त , नवीन महाराष्ट्र सदन, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नवी दिल्ली ११० ००१, 
मंत्रालयाच्या निरनिराळ्या विभागाच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख , 


. 


सर्व विभागीय आयुक्त , 


सर्व जिल्हाधिकारी , 


सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , 
सर्व जिल्ह्याचे वरिष्ठ लेखापरिक्षक (शिक्षण), 
कुलसचिव , मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 
कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि . अहमदनगर, 
कुलसचिव , पंजाबराव कृषि विद्यापीठ , अकोला , 
कुलसचिव , कोकण कृषि विद्यापीठ, जि . रत्नागिरी , 
कुलसचिव , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, लोणेरे, जि . रायगड, 
शिक्षण संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे , 
तंत्र शिक्षण संचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई, 
संचालक, महानगरपालिका प्रशासन , मुंबई, 
सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक , 


. 


सर्व विभागीय तंत्र शिक्षण उप संचालक , 


शिक्षण निरीक्षक , बृहन्मुंबई दक्षिण / उत्तर / पश्चिम , 
सर्व प्रशासन अधिकारी , नगरपालिका शिक्षण मंडळ , 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका, भविष्यनिर्वाह निधी विभाग, प्रमुख लेखापाल यांचे कार्यालय, मुंबई, 
सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषदा, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग , 
बहुजन समाज पार्टी, डी -१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान , मुंबई-१, 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश , सी.डी.ओ. बॅरेक नं .-१, योगक्षेमसमोर , व. भा . चौक , नरीमन पॉईंट , मुंबई-२०, 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन , एस . व्ही . पटेल रोड, मुंबई-४ , 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोबल मील पॅलेस , वरळी, मुंबई ४०० ०१३ , 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस , महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस ( आय ) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई ४०० ०२५, 
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग , नरीमन पॉईंट , मुंबई ४०० ०२१, 
शिवसेना , शिवसेना भवन , गडकरी चौक , दादर , मुंबई ४०० ०२८ , 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने , 


~ 


. 


. 


निवडनस्ती, ( सेवा-६ ). 


* पत्राने 


